कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य पिकांसाठी व गळीतधान्य व तेलताड 
अभियानाकरीता अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी१०५) 

राज्य हिस्सा(लेखाशिर्ष २४०१बी११४) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १३ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 
२ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१ 
8) कृषि व पदुम विभाग नस्ती क्र.असुअ-२०२१/प्र.क्र.९८/४ अ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता व गळीतधान्य व 
तेलताड अभियानाकरीता अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २४०१- 
पीक संवर्धन, (००) (७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१) (०३) 
कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके केंद्र हिस्सा (२४०१8१०५) या लेखाशिर्षाखाली 
रु.२१००.०० लाख, (०१) (०४ व कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके राज्य हिस्सा 
(२४०१११४) या लेखाशिर्षाखाली रु.१४००.०० लाख इतका नियतव्यय मंजूर आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १,२ व ३ रोजीच्या परीपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली 
महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून 
दिलेली आहे. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या मागील वर्षामधील निधी वितरणाकरिता वित्त विभागाची सहमती घेणे 
अनिवार्य केले आहे. या अनुषंगाने कृषी व पदुम विभागाच्या संदर्भाधीन नस्तीवर वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस 
अनुसरुन अनुसूचित जातीकरीता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य व पिके आणि गळीतधान्य व तेलताड 
याकरीता केंद्र हिस्सा (२४०११०५) या लेखाशिर्षाखाली अनुक्रमे रु ६.६३८ लाख व रु.१२७.०९८ लाख असा एकूण 
१३३.७३६ लाख तसेच याच पिंकाकरीता राज्य हिस्सा (२४०१8११४) या लेखाशिर्षाखाली अनुक्रमे रु.४.४३४ लाख व 
रु ८४.७३२ लाख असा एकूण रु.८९.१६६ लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषी व 
पदुम विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित 
प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.४ /अर्थसंकल्प (विघयो) 


३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 
४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि..६.४.२०२१,२४.६.२०२१ व १४.१०.२०२१ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
4. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि..६.४.२०२१,२४.६.२०२१ व 98.90.2029 रोजीच्या 
शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.१११२/व्यय १४, दि.१०/१२/२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११३१२४१५९२३२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Prashant Pundlik Wagh 
of Mal 


Prashant ms 
st=Mahi 
25.4. 
ढ 0240f18d726b6c8 
Pp U n d | | k Wa h serial INumber=5599270e38b296eS5e5d814f5976561a3ec66d 
875aeb425d735e1d7c12140929, cn=Pras lik Wagh 
Date: 2022.01.13 12:42:49 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


, postalCode=400032, 


प्रत, 


-0 


सचिव, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


mM SF 0०८ wW AN 


a le a ब 


won 


पृष्ठ २ पैकी २ 


1313511, 0! | Justice & 


187 fbd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa 


